नवनिर्मित ग्रामिण रुग्णालय, सावदा 
जि.जळगांव येथील १० अस्थाई पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०१९ /प्र.क्र. १२/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०१ फेब्रुवारी,२०१९. 


वाचा - 

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -संकिर्ण २०१२/प्र.क्र.४०२/आरोग्य -३, 
दिनांक- १७.०१.२०१३. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पदनि २०१८/प्र.क्र.४०/आरोग्य -३, 
दिनांक- २३.०५.२०१८. 

3) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/ 
नवनिर्मितग्रार्सावदा जि.जळगांव/अपदे/सन २०१८-१९/९०१-०२/१८, दिनांक- 
१७.०१.२०१९. 


area निर्णय- 
उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सावदा जि.जळगांव येथे ३० खाटांचे ग्रामिण 


रुग्णालय स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सदर ग्रामिण 
रुग्णालयासाठी १० नियमीत पदांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. 


२. आताया शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार उप संचालक, आरोग्य सेवा, 


नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालय, सावदा जि.जळगांव येथील नव्याने 


निर्माण केलेल्या १० अस्थाई पदांना दि.२३.०५.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 


२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१९/प्र.क्र.१२/आरोग्य-३, 


मागणी क्रमांक-आर-१ 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालन व प्रशासन 


(०१)(०८) - 


प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक,दिनांक- ०७.०९.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१३११४४१३५६८१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


१, 
2. 
3. 
४. 


yaa) 


Digitally signed by Roshani 


| Dinesh Kadam Patil 
R O 5 h a n | DN: CN = Roshani Dinesh 
. Kadam Patil, C = IN, S = 
D | al e S h Maharashtra, O = Government 


: Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil 22 ea2 00 ts27.07 
+05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, जळगांव. 


८. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालय, सावदा जि.जळगांव. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 


. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. 
१२. 


कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३) 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र.१२/आरोग्य-३, 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०१९/प्र.क्र.१२/आरोग्य-३, 
विवरणपत्र. 
| वेतनश्रेणी | 


कीन ie eee ee ० 
४२०० 


४ । सहायक  अधिक्षक/ | ९३००- ३४८०० 
कारभारी 
ओतत FAT अधिकारी 1- ee 


कनिष्ठ लिपिक / | ५२००- २०२०० १९०० 
टंकलेखक 


| एकूण नियमीत पदे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


